Werte जद 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.सेलाभ-२८२१/प्र.क्र.४८/ना.पु.१५ 
मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ मार्च, २०२२. 


विषय :- bye गजभिये, शिपाई, तहसिल कार्यालय, सावनेर, जि.नागपूर त्यांच्या 
वारसदारांना सानुग्रह सहाय्य रु.५० लाख मंजूर करण्याबाबत 


संदर्भ :- शासन ज्ञापन क्र.सेलाभ-२८२१/प्र.क्र.४८/ना.पु.१५, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२२. 

उपरोक्त विषयाबाबत शासन समक्रमांकाचे ज्ञापनात “मागणी क्र.एम-२, मुख्य लेखाशीर्ष 
२४०८-अन्न,साठवण व वखार साठवण, (०१) अन्न (१०१) प्रापण व पुरवठा, गौण शीर्ष (०३), व किंमत 
नियंत्रण (०३) (02) मुफसल (अनिवार्य) (२४०८ ०१०८) -०१ वेतन “ या लेखाशीर्षाऐवजी खालील 
लेखाशीर्ष वाचावे. 

“मागणी क्र.एम-२, प्रधान लेखाशीर्ष २४०८-अन्न,साठवण व वखार, उप प्रधान शीर्ष १०१- 
प्रापण व पुरवठा, गौण शीर्ष (०३), प्रापण , वितरण व किंमत नियंत्रण अंतर्गत (०३) (०२) मुफसल 
(अनिवार्य) (२४०८ ०१०८) -१३ कार्यालयीन खर्च “ असे वाचावे. 


सदरचे शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२५१८५८२०१९०६ असा आहे. सदर 
शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by GAJANAN RAMDAS DESHMUKH 


Date: 2022.03.29 17:28:51 +05'30' 
(गजानन रा.देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नागपूर 

प्रत आवश्‍यक कार्यवाहीस्तव - 

१) आहरण व संवितरण अधिकारी, नागपूर. 

२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
प्रत माहितीस्तव- 

१) उप आयुक्‍त (पुरवठा), नागपूर विभाग, नागपूर 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
३) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव,अ.ना.पु.व.ग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
४) श्री शुभम प्रका गजभिये (मार्फत : जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नागपूर) 
५) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


पृष्ठ १ पैकी १ 


